तात्पुरता निवारा ex (Tent) व फायर रेस्क्यु 
शिट चा पुरवठा केल्याने मे. लाईफ लाईन 
सिक्युरिटी अँड सिस्टीम यांना दुसऱ्या हप्त्याचे 
देयक अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र. १९५/आव्यप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १८ मार्च २०२४. 


वाचा:- १) क्षमता बांधणी व पुर्वतयारी यासाठी प्राप्त प्रस्ताबाबत मुल्यमापन समितीचे दि. १९ एप्रिल २०२३ 
रोजीच्या बेठकोचे इतिवृत्त. 
२) राज्य कार्यकारी समितीच्या दि. २९ मे २०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
3) क्षमता बांधणी व पुर्वतयारी साठी प्राप्त निधीतून प्रतिसाद यंत्रणेनी मागणी केलेल्या साहित्य खरेदी 
करण्याबाबतचे दि. २५ ऑक्टोबर २०२३ चे प्रशासकोय मान्यतेचे आदेश. 
४) महसूल वब वन विभागाचा,शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र. १९५/ आव्यप्र-१, 
दि.२० फेब्रुवारी २०२४. 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार १५ व्या वित्त आयोगात क्षमता 
बांधणी व पुर्वतयारी साठी प्राप्त होणाऱ्या निधीतून प्रतिसाद यंत्रणेकडून मागणी करण्यात आलेल्या 
साहित्याचे संदर्भ क्र. ९ च्या बैठकोत तांत्रिक समितीने मान्यता दिली असून संदर्भ क्र. २ च्या बैठकोत त्या 
साहित्याचे विवरण (Specification) WI कार्यकारी समितीने मान्यता दिली आहे. सदर साहित्य व 
उपकरणाच्या खरेदीसाठी संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सदर 
साहित्यामध्ये महाराष्ट्र अग्निशमन दल व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरण यांनी मागणी केलेल्या तात्पुरता निवारा केंद्र (Tent) व फायर रेस्क्यु शिट पुरवठासाठी मे. लाईफ 
लाईन सिक्युरिटी अँड सिस्टीम, रायपूर हे RAGING पात्र ठरले असून ४%४ मी. चे ३९७ नग, १०५५ मी. 
चे ८४ व फायर रेस्क्यु शिट चे ३२६ नग यासाठी एकूण रू. २४,७६,०३,७५६/- इतक्या रकमेचे सक्षम 
प्राधिकरणाच्या मान्यतेने 02)॥ Portal बर त्यांना कार्यरंभ आदेश देण्यात आला आहे. सदर कंपनीने या 
पूर्वी पहिल्या टप्यात पुरवठा केलेल्या साहित्याचे देयक संदर्भ क्र. ४ मधील शासन निर्णयाद्वारे यापूर्वी देण्यात 
आले असून पुरवठादाराने सादर केलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील साहित्य पुरवठ्याचे देयक अदा करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र. १९५/आव्यप्र-१ 


शासन निर्णय:- 

2, मे. लाईफ लाईन सिक्युरिटी अँड सिस्टीम, रायपूर या कंपनीने दुसऱ्या टप्प्यात १४ जिल्हयांमध्ये ४ X ४ 
मी. ब १० X ५ मी. टेन्टचा ब फायर रेस्क्यु शिट चा पुरवठा केला असून केलेल्या पुरबठयासाठी देयक सादर 
केले आहे. याबाबतचे तपशील THA क्र १ व २ मध्ये दर्शविण्यात आले आहेत. 
वस्तुनिहाय पुरवठा तपशिल ब किंमत खालीलप्रमाणे - 

नग नग 

a) तपशिळ। नग | प्रती नग दर ee (Gee एकृण रक्‍कम 
क्र ( रुपयात ) 

¥x¥ 
; i= ११९ | ४,१६,८८९.२९ | ४,९६,०९,८२५.५१ | ५९,५३,१७९.०६ | ५,५५,६३,००४.५७ 
२ | ९१०४ ५ २ २ 

ar) ८ | ८,७५,८१०.७१। ३,७६,५९,८६०.५३ | ४५,१९,१८३.२६ | ४,२१,७९,०४३.७९ 
3 | फायर 

रेस्क्यु ६६ | ¥3,¥o0,00] ४९,४७,६००.०० | ८,९०,५६८.०० ५८,३८,१६८.०० 

शिट 

एकूण ९,.२२,१७,२८६.०४ | १,१३,६२,९३०.३२ | ९०,३५,८०,२१६.३६ 


जिल्हा व वस्तुनिहाय पुरबठा तपशिल खालीलप्रमाणे - 


अ. DDMA SDRF MFS 
क्र तात्पुरते निवारा केंद्र फायर | तात्पुरते निवारा केंद्र तात्पुरते निवारा केंद्रा फायर 
जिल्हा very र्स्क्यु 
४४१०५३५ - ० ४४1१०४३५४४ १०४५ 

मी. | मी. |शिट | मी. मी. | मी. | मी. | शिट 

१|औरंगाबाद | - | - | - | - | - | ६ | - | हु 
२|बीड | १७ | - | - | - || - | ६ | - | ६ 
३|हिंगोली | - | - [| - | - | - | 2 [| - [3 
¥ | जालना ३ | - | - | - Jf - [| & | - [4 
५|धाराशबे& | | | - | Tl | ८ Te 
६|परभणी | १०७ |. - | - | - |. - | ७ g ९ 
७ लातूर ३ w | - | - | - | * २ ८ 
८|कोल्हाप्ू |  - | १२ | - | - |. - | १९ द २३ 
९ | रायगड ष्‌ द wf - | - | % g १२ 
१०रत्नागगरी | - | - | - [| - [| - | डॅ | - | 
१९सिधुदरग | - | - | - | - | - | ३ ३ 
१२| धुळे Po - | - | - | ७ ष्‌ २ १ ग 
93] नाशिक Po - | २. [| - | - [ - | १० २ शड 
१४ नंदुरबार Po - | - | - | - | - [| ह| - | x 

एकूण (४जिल्हे) ३९ Pe Pee) ९९ 


उपरोक्त प्रमाणे झालेल्या मालाचा पुरवठा केला असून वस्तु सुस्थितीत मिळाल्याबाबतची संबंधित कार्यालयाची 
चलने देयकासोबत प्राप्त झाली आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र. १९५/आव्यप्र-१ 


2. उपरोक्‍त विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे मे. लाईफलाईन सिक्युरिटी व सिस्टिम, रायपूर या 


कंपनीने वरील १४ जिल्ह्यात एकूण Vee टेंट (४ % ४ AL), ४३ टेंट (९० % ५ मी) आणि ११४ फायर 
रेस्क्यु शिट चा समाधानकारक पुरवठा केला असून वस्तु सुस्थितीत मिळाल्याबाबतची संबंधित कार्यालयाची 
चलने देयकासोबत प्राप्त झाली आहेत. त्यासाठी पुरवठादाराने रू. १०,३५,८०,२१६/- (अक्षरी रू. दहा कोटी 
पस्तीस लक्ष ऐंशी हजार दोनशे सोळा फक्त) एवढ्या रक्कमेचे देयक (करा सह) सादर केले असून ते अदा 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६ लेखाशिर्ष (२२४५) नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी सहाय्य, 
उपप्रधान लेखाशिर्ष ८० सर्व साधारण, गौणशिर्ष ९१ राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च (९१) (०१) 
पुर्वतयारी ब क्षमताबांधणी (वित्त आयोग) (अनिवार्य) (२२४५ ४१८८) ३१, सहाय्यक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 

उपरोक्‍त निधी आहरित करण्यासाठी लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आणि वित्तीय सल्लागार 
तथा सह सचिव यांना अनुक्रमे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

सदर आदेश वित्त विभागाने अनोपचारिक संदर्भ क्र. २९९/२०२३/व्यय-९, दि. १६ ऑक्टोबर, २०२३ 


अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१८१६३८३७८५१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HITENDRA YADAORAO DUFARE 


HITENDRA 101 आशी 
YADAORAO DUFARE चा sem 
( हितेंद्र दुफारे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


३) वित्तीय सल्लागार तथा सहसचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवड नस्ती, आव्यप्र-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


